महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसब- १३२२/प्र.क्र.४६/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २७ मे, २०२२. 


आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) अनुसार, श्री.म.रा.पारकर, उप 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांची सामान्य प्रशासन विभागात बदली करण्यात येत असून, 
त्यांची पदस्थापना उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी या पदावर करण्यात येत आहे. 
२. सदर Aa तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर झासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५२७१७२५१९७४०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GAJANAN 
BHIMRAO GURAV : 
(ग.भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
५) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना),सामान्य प्रशासन विभाग/आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
६) संबंधीत अधिकारी, विभागामार्फत. 
७) निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


